महाराष्ट्र शासनाचे डिजिटल माध्यम जाहिरात 
मार्गदर्शक सूचना तयार करणे, ई-निविदा व 
इतर अनुषंगिक कामे करण्याकरीता खाजगी 
संस्थेच्या ya प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०२३/८५५/प्र.क्र.३४२/मावज-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - २४ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
1. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय H.GAD-IT 080/4/2014-0/0 
Directorate of IT-DIT (MH), दि.०५ ऑक्टोबर, २०२३. 
२. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळलयाचे पत्र क्र.माध्यम प्रतिसाद केंद्र/मी.मॉ.सें.देखभाल 
दुरुस्ती/८, दि.२१ नोव्हेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या लोकाभिमुख योजना, निर्णय, ध्येय धोरणे, इत्यादींची 
माहिती विविध डिजीटल माध्यमांद्वारे जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे 
डिजीटल माध्यम जाहिरात मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील 
खाजगी संस्थेची निवड करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील डिजीटल माध्यम, जाहिरात मार्गदर्शक 
सूचना तयार करण्यासाठी आणि ई-निविदा व तदनुषंगिक कामकाज करण्यासाठी माहिती व 
तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या संदर्भाधिन क्र.१ वरील दि.५.१०.२०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद 
केलेल्या संस्थांपैकी M/s Est & Young LLP या संस्थेची दोन महिन्याच्या कालावधीसाठी 
नियुक्‍ती करण्यास आणि मनुष्याबळासाठी येणारा रु.२६,६०,९००/- इतका खर्च करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


oF प्रस्तुतचा खर्च सामान्य प्रशासन विभाग , मागणी क्र. ए-६, लेखाशीर्ष २२२०- 
माहिती व प्रसिध्दी १०५-चित्रपटांची निर्मिती (००)(०१)-चित्रपटांची निर्मिती, १० कंत्राटी सेवा, 
संगणक सांकेतांक २२२००३८४ या SPAN सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये 
उपलब्ध झालेल्या तरतूदीतून बिम्स प्रणाळीवर उपलबध तरतुदींच्या मर्यादेत विहित 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/८५५/प्र.क्र.३४२/मावज-१ 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११२४१७२५४१३७०७ 
असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VUAY MAROTRAO NANDEKAR 
V | J A Y DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1b335601da651693303a45db809973b127e 


M A R O T R A O 2048acba707f3af981bf5 15548266, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


NANDEKAR sesso 
Date: 2023.11.24 17:26:34 +05'30' 
(वि. मा. नांदेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
९. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१०. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
११. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१२.प्रधान सचिव (मा. do), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
१३.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
१४.उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.संचालक, (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१६.संचालक, (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१७. उपसंचालक (वृत्त), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१८. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
१९. निवड नस्ती (का.३४), सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


